कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अस्थामु-२०२३/प्र.क्र.९०/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ ऑक्टोबर, २०२३ 
वाचा:- 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस १००८/प्र.क्र.५३८/५-स, 
दिनांक: ०५/०५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. अस्थामु-२०२३/प्र.क्र.१९/१-स, 
दिनांक: ०६/०३/२०२३. 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/ आ.पु.क., दिनांक: ३१ ऑगस्ट, २०२३. 
४) वित्त विभाग शासन शुद्धिपत्रक, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/ आ.पु.क., दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०२३. 
4) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/आस्था/ कृषी 
प्रक्रिया संस्था/मुदतवाढ/२०२३/१७२२, दि.१४/०८/२०२३. 
प्रस्तावना:- 
संदर्भिय वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
यांच्या अधिनस्त असलेल्या कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था या योजनेतील ३१ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाने संदर्भिय वाचा 
क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेले आहेत. त्यास अनुलक्षुन सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी संदर्भ क्र. ५ येथील पत्रान्वये सदर योजनेतील ३१ 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केलेला आहे. सदर प्रस्तावास अनुलक्षून पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय:- 
सदर झासन निर्णयाद्वारे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थाच्या लेखापरिक्षणासाठीच्या ३१ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत खालील अटींच्या अधीनतेने मुदतवाढ देण्यास मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 
अ) सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना ही मुदतवाढ लागू असणार 
नाही. 
ब) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव मंजुर केळी आहेत त्यांचे पाळन करण्यात यावे. 
क) वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंध अंतिम करून 
घेण्यानुषंगाने आव्यक कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२३/प्र.क्र.९०/१-स 


ड) सुधारीत आकृतीबंधाची/पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही मुदतीत पूर्ण न झाल्यास 
सदर अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबधीत 
कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 

इ) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेअंतर्गत कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थाना देण्यात 
आलेल्या अर्थसहाय्याच्या वसुली अनुषंगाने प्राथम्याने कार्यवाही करण्यात यावी. 

२. वरील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा तपशिळ सदर शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट- अ प्रमाणे आहे. 

३. सदर आदेश वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७"/५/.॥8॥0व/89॥॥.9०५/.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१००४१२०५५२३५०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUGRIV ५५॥/॥४-॥॥॥ DHAPATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
U G R | V A M B H AJ | 2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4ea 1 12e908c0e9a7 

572d4190f9709a817f51, postalCode=400032, 

st tra 


=Maharashtra, 
D H A Pp AT E seriaiNumber=FC102DE27DC1B41E747AC6CBB491C4209459 
C3CF340720EA98FD1D95B19C9F65, cn=SUGRIV SAMBHAJI 
DHAPATE 
Date: 2023.10.04 12:08:27 +05'30' 


( डॉ. सुग्रिव धपाटे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


—O 


मा. मंत्री (अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन) यांचे खाजगी सचिव. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षक), मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन/लेखापरिक्षण). 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड, नाशिक, धुळे, सांगली बीड, नागपूर, 
भंडारा, पुणे. 

११) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, (५स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 

१३) निवडनस्ती (१-स). 


SS SS SS पे 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२३/प्र.क्र.९०/१-स 


(शासन निर्णय क्र. अस्थामु-२०२३/प्र.क्र.९०/१-स, दिनांक:- ०४ ऑक्टोबर, २०२३ चे विवरणपत्र) 


“परिशिष्ट- अ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, यांचे अधिनस्त पदे 


अ.क्र पदनाम जिल्हयाचे नाव एकूण 
ठाणे | रायगड | नाशिक | धुळे | सांगली | बीड | नागपूर | भंडारा 
a | विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ १ १ i ee q oe: i RE) q po | ४ 
२ लेखापरिक्षक श्रेणी-१ १ शिक [aes =] po | १ १ [_0_| | 0_| ३ 
३ लेखापरिक्षक श्रेणी-२ fm pase: -2| q (1.1 लिक वि po | q 2 
| 8 | उपलेखापरिक्षक q q li ee | q E ee | [ee | q po | ४ 
५ कनिष्ठ लिपिक ३ २ q २ १ १ १ १ १२ 
६ शिपाई २ शिक q q शिव १ शिया १ & 
एकूण पदे ८ 8 3 4 2 2 3 3 ३१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


